विदर्भ विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १. प्रशासकीय अधिकारी, विदर्भ विकास मंडळ यांचे पत्र क्र.विवैविम/आस्था/७३/ 
२०१९, दिनांक ०२/०४/२०१९ 


२. नियोजन विभागाचे सम क्रमांक दिनांक २६ एप्रिळ, २०१९ चे आदेशा 


शासन Sea : 


विदर्भ विकास मंडळाच्या मागणीनुसार माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
कालावधीकरिता संदर्भ क्रमांक २ अन्वये एकूण ३९.७९ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात 
आला आहे. आता ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता अर्थसंकल्पित निधीच्या 
६०% च्या मर्यादेत पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. उद्दीष्ट वितरित करावयाचा निधी 

ia . _'०१-वेतन ४२३५०.०० 
२. ।०३- अतिकालीक भत्ता ५.०० 
३. ।०६-दूरध्वनी २९५.०० 
४. 99- Sarita प्रवास खर्च २८६.०० 
५. 93- कार्यालयीन खर्च ४०८.०० 
६. ।१६- प्रकाडाने ९०.०० 
७. ।१७- संगणक १६.०० 

एकूण ५४५०.०० 


२. विदर्भ विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मागणी क्र.ओ-७, ३४५१- 
सचिवालय आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) 
(भारित) (३४५१ ०४४९)” या लेखाशिर्षाखाळली सन 2098-2020 मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन आदेश क्रमांकः विमंका-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१४१६ 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन आदेठा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६१६५६५५१८१६ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Maya Roop Vasudeo 


(माया वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


प्रत माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीस्तव: 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. महालेखापाल (१/२) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 


३. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 


४. कार्यासन अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


६. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


